Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 . 


RASIYA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५ , २०२०/ चैत्र २० -२६, शके १९४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-४ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५०४ . 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ : - पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांचे पत्र जा .क्र . डी - २४/ ७- कलम ३७ ( १ ), ( ३)- २०२० - ३२१ , दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- २- अका दंडा- कावि - ४६७- २०२० . 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी दिनांक ०३ मार्च, २०२० पासून माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा 
( इयत्ता १० वी) सुरू होणार आहे, तसेच दिनांक ०९ मार्च, २०२० व दिनांक १० मार्च, २०२० रोजी होळी व धुलीवंदन आणि दिनांक १२ मार्च, २०२० 
रोजी शिवजयंती (तिथीप्रमाणे उत्सव सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच ईशान्य दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या दंगलीचेपार्श्वभूमीवर व CAA, 
ना.-एक - १ (१५०५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९- १५ , २०२० / चैत्र २०- २६ , शके १९४२ 


NRC , NPR च्या विरोधात जिल्हाभरामध्ये सुरू असलेल्या विविध राजकीय पक्ष , संघटनामार्फत त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने धरणे, मोर्चे, 
आंदोलने , उपोषणे, रास्ता रोको, बंद इत्यादी आंदोलने आयोजित करण्याची शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक ०२ मार्च, २०२० चे ०० . ०१ वा . ते दिनांक १६ मार्च, २०२० 
चे २४ . ०० वा पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) लागू होणेस विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे. करीता मी , जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ०२ मार्च, २०२० चे ०० .०१ ते दिनांक १६ मार्च, २०२० चे २४. ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही. 


( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे अशी चित्र , चिन्हे फलक किंवा इतर 
कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणेकिंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


२ . उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीर दिनांक 
०२ मार्च, २०२० चे ०० .०१ ते दिनांक १६ मार्च, २०२० चे २४ .०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 
नाही. सदर आदेश दिनांक ०२ मार्च, २०२० चे ०० .०१ ते दिनांक १६ मार्च, २०२० चे २४ .०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता 
लागू राहतील . 

३. ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली, चामोर्शी, देसाईगंज, कुरखेडा, एटापल्ली / अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी 
( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व) , नगर परिषद , गडचिरोली, देसाईगंज, पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे. 


( ब) सदर आदेश सहज दिसण्यायोग्य जागी लावावा. 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे, नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मवारी यांना लागू होणार नाही . 


( इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरीता लागू होणार नाही. 


हे आदेश आज दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले आहे . 


गडचिरोली : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० . 


दीपक सिंगला 
जिल्हादंडाधिकारी, 

गडचिरोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९- १५ , २०२० / चैत्र २०- २६ , शके १९४२ 


शासन 


3 


HTT 9 (Fl. fq . q.) H . SIL. PI., 31 . $ . 404 . 


BY ADDITIONAL DISTRICT MEGISTRATE 


Under section 37 ( 1)(3) of Bombay Police Act, 1951 


No . Home-Desk 14 (2)-WS 42 - 2020 . 


Whereas, it has been brought to mynotice that it is necesary to preventcommission of certain Acts for Peace and 
Public Order and safety . 

And whereas ,I am satisfied that it is necessary to prevent commission of certain Acts for the above said purpose . 

Now , I, Ravindra Khajanji, Additional District Magistrate , Nagpur in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1) and ( 3) of Section 37 of the Bombay Police Act, 1951 ( Bom . XXII of 1951 ) prohibit within the limits of 
entire Nagpur District excluding the city of Nagpur. 

(1 ) Assembly or procession ofmore than five persons . 

(2 ) The carrying of Arms, Cudgels, Spears, Bludgeons , Guns,Knives, Sticks or lathers of articals which 
are capable ofbeing used for causing physical injury . 

(3 ) The carrying of corrosive substances or of explosives . 

(4 ) The carrying collection and preparation of stones or othermissiles or instruments ormeans of a casting 
of impelling missiles . 

This order shall come into force with immediate effect from 00 .01 Hrs . of dated 17th February , 2020 and shall 
remain inforce till 24 .00 Hrs . ofdated 02nd March , 2020 . 

This order shall be proclaimed by affixing copies or it at Police Station and at conspicuous places in the above 
mentioned area and shall be publised in the Maharashtra GovernmentGazette . 

Given undermyhand and seal of Court on this 15th day of February , 2020 . 


Nagpur : 
Dated the 15th February 2020 . 


RAVINDRA KHAJANJI , 
Additional DistrictMagistrate, 

Nagpur. 


ATT 9 (7 . fq . g.) 7 . SIL. 27., 31 . 55 . yo & . 


Under section 37 ( 1) ( 3) of Bombay Police Act, 1951 


No. Home-Desk 14 (2 )-WS 57 -2020 . 


Whereas , it hasbeen brought to my notice that it is necesary to prevent commission of certain Acts forpeace and 
Public Order and safety . 

Andwhereas , I am satisfied thatitis necessary to preventcommission of certain Acts for the above said purpose . 

Now , I, Avinash Katade, Additional District Magistrate , Nagpur in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1) and ( 3) of Section 37 of the Bombay Police Act, 1951 (Bom . XXII of 1951) prohibit within the limits of 
entire Nagpur District excluding the city of Nagpur. 

(1) Assembly or procession of more than five persons . 

(2 ) The carrying of Arms, Cudgels, Spears , Bludgeons, Guns , Knives , Sticks or lathers of articals which 
are capable ofbeing used for causing physical injury . 

(3 ) The carrying of corrosive substances or ofexplosives . 

(4 ) The carrying collection and preparation ofstones or other missiles or instruments or means of a casting 
of impelling missiles . 

This order shall come into force with immediate effect from 00. 01 Hrs . ofdated 03rdMarch , 2020 and shallremain 
inforce till 24 .00 Hrs . of dated 17th March , 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ९- १५ , २०२० / चैत्र २०- २६ , शके १९४२ 


This order shallbe proclaimed by affixing copies or it at Police Station and at conspicuous places in the above 
mentioned area and shallbe publised in the Maharashtra GovernmentGazette. 

Given under my hand and seal of Court on this 02nd day ofMarch , 2020 . 


Nagpur : 
Dated the 02nd March 2020 . 


AVINASH KATADE , 
Additional District Magistrate , 

Nagpur. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५०७ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( मत्स्य ) , यांजकडून 


अंतरीम आदेश 


क्रमांक मत्स्यवि - ०९ - १८८- आदेश - २०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , गौतम शंकर वर्धन , उपनिबंधक सहकारी संस्था ( मत्स्य), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई अवसायनाचा अंतरीम आदेश देत आहे की , वर्धा जिल्हा मच्छिमार 
सहकारी संघ, जिल्हा वर्धा, मर्या., वर्धा नोंदणी क्रमांक ०७ या संघाचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अंतरिम अवसायनात काढण्यात येत 
आहे . तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३ (१ ) अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . जयंत तलमले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), वर्धा, जिल्हा वर्धा यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच असाही आदेश देत आहे की , या अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेस काही स्पष्टीकरण अथवा हरकती सादर करावयाचे असल्यास हा आदेश 
निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून ( ३० ) दिवसाचे आत लेखी स्वरूपात अथवा सक्षम हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले खुलासा/ म्हणणे सादर 
करावे. आपला खुलासा/ स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास किंवा मुदतीच्या आत लेखी खुलासा व म्हणणे सादर न केल्यास या आदेशाचे बाबतीत 
आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहित धरून हा आदेश कायम करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रे सह पारीत करण्यात आला आहे . 


मुंबई : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० . 


गौतम शंकर वर्धन , 
उपनिबंधक सहकारी संस्था ( मत्स्य) , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES . NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATIONS. 21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD . MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR . RUPENDRA DINESH MORE . 


